सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १८ ] 


शुक्रवार , दिनांक ९ मे २०१४ : वैशाख १९ , शके १९३६ 


[किंमत ५ .०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 

जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड 

( नगर परिषद प्रशासन ) 
वाचा : १. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औदयोगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम २० व कलम ५१ ( क ) ४ 

२. मा . राज्य निवडणूक आयुक्त यांचे आदेश क्र . एमएमसी ११०५ / सीआर २३ दिनांक १७ ऑगस्ट २००१ 
३ . शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्र . एमएमसी २००८ / ४१४/ प्र. क्र .१५८ / नवि ३२ दिनांक ०२.०२. २०१० 
४ .. या कार्यालयाचे आदेश क्र . २०१४ / नपाप्र/ काप/ नपनि / प्रक्र .६६ दिनांक ०६ .०२ .२०१४ 
५ . पिठासीन अधिकारी नगरपरिषद मुखेड यांचा अहवाल दिनांक २० . ०२. २०१४ 

आदेश 


क्र . २०१३/ नपाप्र / का १/ नपनि / प्रक्र .०८ दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१४ :- ज्याअर्थीपिठासीन अधिकारी, नगरपरिषद मुखेड यांनी नगरपरिषदेच्या 
अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिल्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेसाठी दिनांक २० फेब्रुवारी २०१४ रोजी आयोजित विशेष सभेत निवडुन आलेले अध्यक्ष यांचे नाव 
चाचा क्रमांक ५ अन्वये सादर केलं आहेत . 

ज्याअर्थी महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औदयोगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम २० व कलम ५१ ( अ) ४ तसेच 
मा . राज्य निवडणूक आयुक्त यांचे आदेश क्र . एमएससी ११०१ / सीआर २३ दिनांक १७ ऑगस्ट २००१ अन्वये अधिकार प्रदान केल्यानुसार 
मी, धीरज कुमार , जिल्हाधिकारी नांदेड याद्वारे असे जाहीर करतो की , नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड नगरपरिषदेमध्ये दिनांक २० फेब्रुवारी २०१४ रोजी 
आयोजित विशेष सभेत खालील दर्शविल्याप्रमाणे उमेदवार ( अध्यक्षाचे उर्वरित कालावधी करिता) अध्यक्ष म्हणून निवडुन आलेले आहेत . 


अ.क्र . 


नगर परिषदेचे नांव 


अध्यक्षपदी निवडून आलेल्या उमेदवाराचेनांव 

सौ . कामजे लक्ष्मीबाई जगन्नाथ - 


मुखेड 


ठिकाण : नांदेड 
दिनांक : २५.०२ . २०१४ 


( धीरज कुमार ) 
जिल्हाधिकारी, नांदेड . 


औ. भाग १ अ ( असा) - १ 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथे मुद्रित करुन प्रकाशित केले . 


